वार्षिक योजना सन २०२३-२४ प्रचार, प्रसिध्दी व 
प्रशिक्षण (२४०६ ८५८९) या लेखाशीर्षांतर्गत निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२३/प्र.क्र.३६/फ-११ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १६ फेब्रुवारी, २०२३ 

वाचा:- 

१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२.०४.२०२३. 

२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. ०५.०२.२०२४ 

३) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.-साववि-२०२३/प्र.क्र.9०/फ-११, दि.१५.०२.२०२४ 
प्रस्तावना :- 


प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६८५८९) या योजनेसाठी सन २०२३-२४ करिता खालीलप्रमाणे 
नियतव्यय अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. 


(रु. लाखात) 
अ. क्र. | योजनेचे नांव सविस्तर शिर्ष अर्थसंकल्पित वित्त विभागाकडून ७०% 
निधी मर्यादेत वितरीत 

करण्यात आलेला निधी 

ति प्रचार, प्रसिध्दी व २६-जाहिरात २८००.०० १९६०.०० 
प्रशिक्षण व प्रसिध्दी 

(२४०६८५८९) ५०-इतर खर्च १२००.०० ८४०.०० 
एकूण ९०००.०० २८००.०० 

०२. सदर योजनेंतर्गत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्या 


कार्यालयाकडून संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील दिनांक १९.१२.२०२३ रोजी प्राप्त झालेल्या प्रस्तवानुषंगाने 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक १३.०८.२०२१ मधील तरतुदीनुसार विभागाच्या प्रसिध्दी 
माध्यम आराखड्यास संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील दिनांक १५.०२.२०२४ अन्वये प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


०३. सन २०२३-२४ यावर्षाकरीता विभागाच्या प्रसिध्दी माध्यम आराखड्यानुषंगाने प्रचार, प्रसिध्दी व 
प्रशिक्षण (२४०६८५८९) या योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या 
रू.४०००.०० लक्ष नियतव्ययामधून १००% निधी वितरीत करण्याबाबत वित्त विभागास विनंती करण्यात 
आली असता, वित्त विभागाने २६-जाहिरात व प्रसिध्दी व ५०-इतर खर्च या उद्दिष्टाखाळी ७०% मर्यादेत 
निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण ( २४०६८५८९) या 
योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता मान्यता दिलेल्या माध्यम आराखड्यानुसार करण्यात येणाऱ्या 
प्रसिध्दीची देयके अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२३/प्र.क्र.३६/फ-११ 


शासन निर्णय :- 


प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (28042428) या योजनेसाठी सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात खाली 
नमूद केल्याप्रमाणे निधी वितरित करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
अ. | योजनेचे नाव सविस्तर शिर्ष सन २०२३-२४ ७०% मर्यादेत शासन निर्णय निधी 
क्र. करिता वितरणासाठी दि. वितरणास 
अर्थसंकल्पित उपलब्ध निधी १६.०६.२०२३ मान्यता 
निधी रोजी वितरीत 
निधी 
i प्रचार, प्रसिध्दी | २६-जाहिरात २८००.०० १९६०.०० ४१०.७८ १५४९.२२ 
व प्रशिक्षण व प्रसिध्दी 
(२४०६८५८९) | ५०-इतर खर्च | १२००.०० ८४०.०० १७६.०४ ६६३.९६ 
एकूण ४०००.०० २८००.०० ५८६.८२ २२१३.१८ 


०२. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र 
राज्य, नागपूर हे राहतील. या योजनेंतर्गत घ्यावयाच्या कामाची अंमलबजावणी कृती आराखड्याप्रमाणे, 
विहित कार्यपध्दतीनुसार आणि ठरविलेल्या मुदतीत करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. याबाबत सविस्तर 
मार्गदर्शक सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना द्याव्यात आणि अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा. सदर 
निधी मंजूर असलेल्या योजनांवरच खर्च करण्यात यावा. सदर योजनेतंर्गत प्रस्तावित कामांना तांत्रिक व 
प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली असल्याची खात्री करूनच निधी वितरित करण्यात यावा. मंजूर निधीपेक्षा 
जास्त खर्च होणार नाही याची नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 


०३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), हे वर्ष २०२३-२४ मध्ये सदर 
योजनेंतर्गत वितरीत केलेल्या निधीबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र ७ दिवसांत शासनास सादर करतील. 


०४. सदर निधी खर्च करताना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ व २ येथील शासन परिपत्रकातील 
तरतूदी व महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका यामध्ये उल्लेख 
केलेल्या तरतुदींनुसार व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


०५. जिल्हानिहाय वितरीत तरतुदीची माहिती व राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमाची/झालेल्या खर्चाचा 
तपशील शासनास दरमहा विहित प्रपत्रात सादर करण्यात यावा. तसेच योजनेचे संनियंत्रण प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर आणि प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण), 
पुणे यांच्यामार्फत व्हावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साववि-२०२३/प्र.क्र.३६/फ-११ 


०६. सदर योजनेअंतर्गत होणारा खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२४ च्या मंजूर 
अर्थसंकल्पीत निधीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 
मागणी क्र.सी-७, 
२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, (योजनांतर्गत) ०१ वनीकरण, 
००३ शिक्षण व प्रशिक्षण (००)(०३) 
(००)(०३) प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण (२४०६ ८५८९), २६ जाहिरात व प्रसिध्दी 


०७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ६०/व्यय-१०, दिनांक 
०९.०२.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०२१६१९४२३१७२१९असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


IN, ०७0०0७६१६४ OF MAHARASHTRA, REVENUE AND FOREST 
DEPARTMENT, 
2. 


5.4.20=0078f58512d3ac0131 5bbbfa4b473ed7729dd2d31644106e2966ab 
9ee6 postalCode=400032, st=M; 


‘ialNumber=6FEEDE606678D569A76B8423 19BD1C2969AA85BBASCDCC 
£E147249F17965E8BB, ‘GANESH TUKARAM JADHAO, 
Di 


2024.02.16 19:53:47 +05'30' 


(गणेश जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख ),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
. मुख्य वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) (११ वृत्त) 

५. वनसरंक्षक, सामाजिक वनीकरण (६ वृत्त) 

६. विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण (सर्व जिल्हे) 

७. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व २ , मुंबई व नागपूर, 
८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई ४०० ०३२. 

qo. निवासी परिक्षा लेखा अधिकारी,मुंबई 

११. वित्त विभाग,व्यय-१०,अर्थसंकल्प-०६ मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२. कार्यासन अधिकारी, फ-२,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३. कार्यासन अधिकारी, ब-१,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. उप सचिव/अवर सचिव (सर्व, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५४. निवडनस्ती फ-११. 


Cc AW A  -0 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


